शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांशी संबंधीत विषयावर 
कार्यवाही करण्यासाठी जिल्हास्तरावर 
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांना नोडल अधिकारी 
म्हणून नियुक्‍त करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.९२/एसडी -४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १९ जुलै, २०२२. 


प्रस्तावना :- 


राष्ट्रीय बाळ हक्क संरक्षण आयोगाने मा. सुप्रीम कोर्टाच्या सुओ-मोटो रिट पिटीशन 
क्र. ०४/२०२० आणि ०६/२०२१ अन्वये शाळाबाह्य विद्यार्थी व कोविड कालावधीत पालकांचा मृत्यु 
झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणविषयक बाबींची माहिती राज्यशासनाकडून मागविली आहे. सुप्रीम 
कोर्टाची सुओ-मोटो रिट पिटीशन क्र. ०४/२०२० आणि ०६/२०२१ ची सुनावणीच्या अनुषंगाने 
प्रतिज्ञापत्र राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगामार्फत तयार करण्यात येणार आहे, त्यासाठी 
राज्यस्तरावरुन माहिती सादर करणे महत्वाचे आहे. उपरोक्त प्रमाणे सदर विषयावर चर्चा करण्यासाठी 
व पुढील कार्यवाहीच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडून १६ जुले,२०२२ रोजी 
विज्ञान भवन,नवी दिल्ली येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. 


१६ जुले, २०२२ रोजी राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने बैठकीत दिलेल्या निर्देशानुसार व 
मा. सुप्रीम कोर्टाच्या ०४/२०२० या याचिकेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात 
शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचा नियमित आढावा घेणे, शाळाबाह्य आढळून आलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळेत दाखल 
करणे, विद्यार्थ्याच्या पालकांना याविषयी मार्गदर्शन करणे व प्रत्येक जिल्ह्यातील शाळाबाह्य 
विद्यार्थ्यांसंबंधी इतर कामे पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती करणे 
आवश्‍यक आहे. दिनांक २३ जून,२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये शाळाबाह्य मुलांबाबतच्या 
कार्यवाहीबाबत वय ३ ते ५ वर्ष वयोगटासाठी,बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी, वय ६ ते १४ वर्ष 
वयोगटासाठी, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व वय १४ ते १८ वर्ष वयोगटासाठी, शिक्षणाधिकारी 
(माध्यमिक) यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. परंतु जिल्हास्तरावरील 
संपूर्ण माहितीचे संकलन करून त्याची केंद्र शासनाच्या ऑनलाईन पोर्टलवर नोंद करण्यासाठी प्रत्येक 
जिल्हास्तरावर शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांना नोडळ अधिकारी म्हणून नियुक्‍त करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.९२/एसडी -४ 
शासन परिपत्रक :- 

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचा शोध घेणे, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचा नियमित 
आढावा घेणे, शाळाबाह्य आढळून आलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळेत दाखल करणे, विद्यार्थ्यांच्या पालकांना 
याविषयी मार्गदर्शन करणे व प्रत्येक जिल्ह्यातील शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांसंबंधी इतर कामे पूर्ण 
करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हास्तरावर शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांना नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्‍त 
करण्यात येत आहे. 


शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांशी संबंधित विषयावर जिल्ह्यातील शाळांना मार्गदर्शन करणे, त्यांच्या 
कार्यवाहीवर नियंत्रण ठेवणे, राज्यस्तरावरून निर्गमित केलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी जिल्हा 
स्तरावर करण्याची जबाबदारी ASS अधिकारी' यांची राहील. जिल्हा निहाय नियुक्‍त केलेल्या नोडल 
अधिकारी, त्यांचे नाव, ई-मेळ आयडी व दुरध्वनी क्रमांक यांची यादी "प्रपत्र-अ" मध्ये देण्यात आली 
आहे. 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०७१९१६२९१२१३२१ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


रि Digitally signed by Imtiyaz Mushtaque Kazi 
| mtlyaz M U shtaq ue DN: CN = Imtiyaz Mushtaque Kazi, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = SCHOOL EDUCATION & SPORT 


Kazi DEPARTMENT 


(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


) मा.मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, 
) मा.राज्यमंत्री (झालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, 
) सचिव,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

) प्रधान सचिव,महिळला व बाळ विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५) प्रधान सचिव, कामगार विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


आयुक्‍त (शिक्षण),महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

आयुक्त, महिला व बालविकास विभाग, पुणे. 

आयुक्त, कामगार आयुक्तालय, पुणे. 

राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद,मुंबई 

qo) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद,महाराष्ट्र,पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.९२२/एसडी -४ 
११)शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) ,शिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र 
राज्य,पुणे, 
१२) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
१३) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 
) 
) 


१४) प्राचार्य,जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण विकास संस्था (सवी, 

१५) शिक्षणाधिकारी(प्राथमिक/माध्यमिक/निरंतर), जिल्हा परिषद (सवी /सर्व शिक्षण 
निरीक्षक बृहन्मुंबई महानगरपालिका, 

१६) प्रशासन अधिकारी (महानगरपालिका/नगरपालिका) (सवी, 

१७ निवड नस्ती (कार्या.एस.डी.४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Annexure A 


List of District Wise Nodal Officer Maharashtra State in Accordance with SMWP-04/2020 & 06/2021. 
District wise Education officer (primary) name and contact number. 


Fa Region District Name of Education Mobile ie. ae id 
no. Name Name Officer (Primary) number 
1 | Akola | Smt. Vaishali Thag 9405280787 ssaakolal@gmail.com 
2 | Amravati | Smt. Priya Deshmukh 8975870902 eozpamravati@gmail.com 
3 a Buldana Kishor Pagore 9604749434 | ssabuldhanal@yahoo.co.in 
| 4 | |Washim | Rajendra Shinde 9422860026 | ssawashim@gmail.com 
5 Yavatmal Pramod Suryavanshi 9403742599 ssayavatmal1 @yaoo.co.in 
= | Aurangabad | Smt. Jayshree 9421680055 ssampspabad@yahoo.co.in 
Chavhan 
7 Beed Shrikant Kulkarni 8275009791 ssabeed@gmail.com 
el Aurangabad ioe Sandipkumar 7745013689 ssahingoli@gmail.com 
Sontakke 
| 9 | [Jalna K.G. Datkhil 9422045503 ssajalna@gmail.com 
10 Parbhani Viththal Bhusare 8888329423 ssaparbhani@gmail.com 
11 | Kolhapur _| Asha Ubale 9665094200 | eoprikop@gmail.com 
12 Ratnagiri Waman Jagdale 8669519163 eopriratS @gmail.com 
13 fa | Sangli | Mohan Gaikwad 9834916754 | ssasanglil1@yahoo.com 
14 | Satara Shabnam Mujavar 9922638224 | eoprisat@gmail.com 
15 Sindhudurg Mahesh Dhotre 9404670515 eoprisind@gmail.com 
16 Latur Smt. Vandana 8275238788 zplatureo@gmail.com 
star phutane 
17 Nanded Smt. Savita Birge 9309706439 ssa.nanded1@gmail.com 
18 Osmanabad_ | Dr. Arvind Mohire 9767031478 ssa.osmanabad1@gmail.com 
19 | Mumbai _‘| Kankal Rajesh 9765545551 ssamumbail @gmail.com 
20 on Palghar Smt. Bhagvat Sangita 7768949244 | ssazppalghar@gmail.com 
21 Raigarh Smt. Gurav Punita 9011262840 | ssaraigad1@yahoo.co.in 
22 Thane Bhausaheb karekar 9850693359 ssathane2011@gmail.com 
23 Bhandara Manohar Baraskar 9423607139 ssabhandara@gmail.com 
24 Chandrapur Dipendra Lokhande 9881487768 eopzpchandrapur@gmail.com 
25 Nagpur | Gadchiroli _| Arun Dhamane 7588693672 ssagadchiroli1 @gmail.com 
26 Gondiya Kadar Shekh 9421030480 mdmgondia@mail.com 
27 Nagpur Smt. Rohini Kumbhar 9822511417 ssanagpur@gmail.com 
28 | Wardha | Limbaji Sonawane 9763714765 eopriwardha@gmail.com 
29 Ahmadnagar | Bhaskarrao Patil 9405670890 prathmik55@gmail.com 
30 = Smt. Sandhya 9421968858 edupri.punezp@gmail.com 
— F 
Gaikwad 
31 | Solapur | Kiran Lohar 9225805640 | ssasolapurl1@yahoo.com 
32 |Dhule —s| R.D. Salunkhe 7588629920 | ssadhule@gmail.com 
33 vo Jalgaon Vikas Patil 9423158700 | ssajalgaon1@yahoo.co.in 
34 Nandurbar S.S. Chaudhari 7588736835 ssanandurbar1 @yahoo.co.in 
35 | Nashik | Rajiv Mhaskar 9422268947 eonashik.pre@mahedu.gov.in 


